अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व 
इमारती),नवी मुंबई कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
गट-ड संवर्गातील २५ टक्के पदे निरसित 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.८५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ :- १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-१००३/ प्र.क्र.९० / 

प्रशासन-१ दि. १०.१२.२००४ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१३/ प्र.क्र.११९ / 
प्रशासन-१ दि. २५.०६.२०१४ 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१७/२०१५/विसु-१ 
दि. १४ जानेवारी, २०१६ 

४) अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे 
क्र. अअ/संचिमं/का.४(२)/ रिक्‍त पदे वर्ग-४/ २०६२ दि. २५.११.२०१९ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये गट-ड संवर्गात मंजूर पदांपैकी २५ टक्के 
पदे निरसित करण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व 
इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधीळ गट-ड संवर्गातील २५ 
टक्के पदे निरसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व 
इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला होता. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद - ५ च्या तरतुदीनुसार गट-ड 
संवर्गातील मंजूर पदांच्या २५ टक्के पदे निरसित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता, 
संकल्पचित्र मंडळ (पुळ व इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयांमधील खालील तक्त्यात नमूद पदे निरसित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.८५/प्रशासन-१ 


अ. | विभागनिहाय कार्यालयाचे २५ can निरसित करावयाची 
क्र. | नाव पदे 
. | अधीक्षक अभियंता, नाईक-०१ 
(इमारती / पूल) , शिपाई-०३ 
संकल्पचित्र मंडळ, 
कोकणभवन, नवी मुंबई 
२. | कार्यकारी अभियंता, पूल लोहमुद्रक-०१ 
विभाग, पुणे 
३. | कार्यकारी अभियंता, इमारती शिपाई - ०१ 
विभाग, पुणे 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२४१६३९३३८८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


। Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 

| S h a a Nn O h a if DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee0 


M a h a J an ee रक तती) 
(नि.म.महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 


१. मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.अप्पर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 

७. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , नागपूर 

८. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मंडळ (पुल व इमारती), कोकण भवन, नवी मुंबई 
९. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

92. अधिदान व लेखाधिकारी , वान्द्रे (पूर्व), मुंबई 

१३. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१४. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


